वाचा :- 
१) 


र) 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक 
कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची 


तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.५३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही - २०११/प्र.क्र.२८४/१२ 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०११. 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. कअनि-१११८/प्र.क्र.६६/१४-ब, 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ 


शासन परिपत्रक :- 


१) 


संदर्भाधीन क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतरिम सामायिक जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 


संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दिनांक ०१.०१.२०१९ पर्यन्त जे सहायक कक्ष 
अधिकारी सातत्याने सहायक कक्ष अधिकारी पदावर गुणोत्तरानुसार (ज्या सहायक कक्ष अधिकारी 
यांनी त्यांची मूळ ज्येष्ठता गमाविली असेल त्यांच्या बाबतीत त्यांना मिळत असलेल्या ज्येष्ठतेच्या 
सुधारित दिनांकापासून) ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ नियमित नेमणूक/पदोन्नतीने काम करीत आहेत व 
ज्यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे 
किंवा ज्यांना सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे, अशा सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून ती या 
परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार ३०% जागांवर पदोन्नती कोट्यातून पात्र 
लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येते. त्यानुसार लिपिक- 
टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. 
लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियमित पदोन्नती देण्याची कार्यवाही जस- 
जशी पूर्ण करण्यात येईल, त्यानुसार पदोन्नत कोट्यातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा ज्येष्ठता 
सूचीत उचित स्थानी समावेह करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.५३/१४-ब, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 


8) 


दिनांक 09.09.2098 च्या ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट होणाऱ्या सोबत जोडलेल्या यादीतील अ.क्र.१ 
ते ३९ येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीच्या अंतरिम सामायिक 
ज्येष्ठतासूचीतील ज्येष्ठता क्रमांकानुसार त्या - त्या ठिकाणी समावेश होईल तसेच अ.क्र. ४० ते ८१ 
येथील सहायक कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक १.१.२०१८ च्या ज्येष्ठता यादीतील शेवटच्या ज्येष्ठता 
क्रमांकानंतर (ज्ये.क्र.६८८) समावेश होईल. ज्येष्ठता गमाविलेल्या ज्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची 
ज्येष्ठता सध्या निश्चित करणे Se नाही अशा सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची नावे ज्येष्ठतासूचीच्या 
खाली स्वतंत्र तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली आहेत. सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता 
निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या नावाचा समावेश त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार त्या-त्या वर्षाच्या ज्येष्ठतासूचीत 
करण्यात येईल. 


सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत 
काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांनी दिनांक १५ सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत आपल्या विभागास निवेदन सादर करावे त्या दिनांकानंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा 
विचार केला जाणार नाही अशा सूचना त्यांना द्याव्यात. त्याप्रमाणे दिनांक १५.०९.२०१९ पर्यंत प्राप्त 
झालेल्या निवेदनातील वस्तूस्थिती संबंधित विभागांनी संबंधितांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध 
अभिलेखावरून तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह सामान्य प्रशासन विभागाला दिनांक २०.०९.२०१९ 
पर्यंत कळवाव्यात, म्हणजे त्याची पडताळणी करुन ज्येष्ठतासूचीत आवऱ्यक ते बदल करणे शक्‍य 
होईल. दिनांक २०.०९.२०१९ पर्यंत कोणतीही माहिती न आल्यास विभागातील संबंधितांचा काहीही 
आक्षेप नाही, असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


सदरहू कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ 
रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त सामायिक ज्येष्ठता सूची, मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक 
२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


सदर ज्येष्ठतासूची मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्रमांक ८६२/२०१६ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त 
करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.५३/१४-ब, दिनांक २८ ऑगस्ट, 2098 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२८१५२२०६८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Gajanan ee ee 
Maharashtra, OU = General Administration 


Bhimrao Guray ऐकलय ७.७ 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 


त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक 09.09.2098 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि १११९/प्र.क्र.५३/१४-ब, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१९ 


01.01.2019 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता ।श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्‍ती” | नियुक्तीचा | qe | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक” | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक ।श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.१९ प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 
Prov मविप/ 
पदोन्नत 
| 3 | 2 3 ea I ५ & |. ७__| ८ ९ | ae | zm १२ १३ he aa १५ १६ | १७ | 
शिळ १३०-अ श्री न.वि.पागधरे ग्राविवजसंवि खुल ०५.०६.१९६३ ०१.०२.२००५ पदोन्नत ०१.०२.२००५ ३०.०६.२०२१ We 
2 ४७४-अ श्रीमती  ।शि.गि.चौधरी नियोजन खुला खुल ३०.०९.१९७६ ०४.१२.२०१० मविप १४ २००९ २९.११.२०१० ३०.०९.२०३४ 
३ ४८२-अ श्रीमती  |शि.अ.चाचड नियोजन खुला खुल ०१.०२.१९७४ ०१.१२.२०१० मविप २४ २००९ २९.११.२०१० ३१.०१.२०३२ 
8 ४८६-अ [श्रीमती  |रो.वि.किरवे ग्राविवजसंवि खुला इमाव ३०.०४.१९७९ ०४.१२.२०१० मविप २९ २००९ २९.११.२०१० ३०.०४.२०३७ 
4 ५०४-अ श्री सं.पां.गवाणकर शाशिवक्रिवि खुला खुल ०९.०६.१९७६ ३०.११.२०१० मविप BC २००९ २९.११.२०१० ३०.०६.२०३४ 
& ५४०-अ श्रीमती  ।सु.प्र.बोडखे शाशिवक्रिवि भज(ड) भज(ड) ०७.०६.१९७६ ३०.११.२०१० मविप ९१ २००९ २९.११.२०१० ३०.०६.२०३४ 
| 8 | ५४१-अ श्री अ.पं.इप्पर मवववि खुला भज (डो ०७.०६.१९८२ ०१.०६.२० ससेवा २ २००९ ०१.०६.२० ३०.०६.२०४० उ.रुजू 
८ ५६३-अ श्री मो.क.बागवान गृवि इमाव ड्माव २३.०३.१९८५ २६.१२.२० ससेवा ९८ २००९ ०४.०५.२० ३१.०३.२०४३ 
९ ५६६-अ श्री धि.बा.रामटेके अनापुवग्रासंवि अजा अजा ०१.०८.१९८० २३.०५.२० ससेवा ११६ | २००९ ०४.०५.२० ३१.०७.२०३८ 
|__१०__| ५८०-अ श्रीमती  ।मा.रा.सोनावने साप्रवि अजा अजा ०३.०१.१९७७ २१.०५.२० ससेवा १६९ | २००९ ०७.०५.२० ३१.०१.२०३५ 
| | ५८२-अ faim  ।वि.धु.संगशोट्टी (वि.ब.चौगुले) साप्रवि अजा अजा २२.११.१९७६ ०८.०८.२० ससेवा १७२ | २००९ ०७.०५.२० ३०.११.२०३४ 
२ ५८३-अ श्रीमती  ।स्व.नि.चव्हाण साप्रवि अजा अजा ०६.०७.१९७७ २९.०९.२० ससेवा १८३ | २००९ ०७.०५.२० ३१.०७.२०३५ 
३ ५८४-अ श्रीमती रं.प्र.गवारी (रं.पो.गवारी)(पोटकुले) विवन्यावि अज अज १४.०५.१९८० २४.०५.२० ससेवा २०१ २००९ ०७.०५.२० ३१.०५.२०३८ 
8 ५८६-अ श्री र.शा.सोनार नियोजन इमाव इमाव ०१.०७.१९८२ ०१.०६.२० ससेवा ९२ २००९ ०१.०६.२० ३०.०६.२०४० उ.रुजू 
4 ५९१-अ श्री वै.र.डुंबरे खुला खुल ११.०८.१९८५ ०४.०७.२० ससेवा 42 2008 ०४.०७.२० ३१.०८.२०४३ उ.रुजू 
& ५९६-अ श्री वि.ज्ञा.लाड गृवि खुला भज (S) २०.०८.१९८६ ०१.११.२० ससेवा २२६ २००९ २४.१०.२० ३१.०८.२०४४ 
|__१% | ६०१-अ श्री द.तु.लवटे साबांवि भज(क) भज (क) ०२.०६.१९७५ १.११.२० ससेवा २४३ । २००९ २४.१०.२० ३०.०६.२०३३ 
é ६०७-अ | stadt शै.कि.जंगम नविवि इमाव इमाव १२.०३.१९७५ ०५.११.२० ससेवा २६४ । २००९ २५.१०.२० ३१.०३.२०३३ 
९ ६२६-अ श्रीमती ल.प्र.सावंत साबांवि खुला खुल २८.०९.१९७३ ०८.११.२० मविप १८ २० ०८.११.२० ३०.०९.२०३१ 
२० ६३९-अ श्री म.घ.खटाव गृवि अजा अजा ३०.०५.१९६३ ८.११.२० मविप ४१ २० ०८.११.२० ३१.०५.२०२१ सूट 
२१ ६३९-ब श्रीमती म.नि.टिळक मवववि अजा अजा ०५.१२.१९७५ ०८.११.२० मविप ४२ २० ०८.११.२० ३१.१२.२०३३ 
२२ ६३९-क ।श्रीमती प्रआंबेरकर कृषिपदुम विमाप्र विमाप्र ०९.०९.१९६७ ०८.११.२० मविप ४३ २० ०८.११.२० ३०.०९.२०२५ 
२३ ६५०-अ श्री .वि.बसवंत शाशिवक्रिवि अज अज १८.०८.१९८२ १.११.२० ससेवा २७२ | २००९ १.११.२० ३१.०८.२०४० 
२४ ६५५-अ श्री मि.मो.साळुंखे गृवि खुला खुल २३.०४.१९८८ २९.०८.२०१२ ससेवा ३ २० ७.०८.२०१२ ३०.०४.२०४६ 
२५ ६५७-अ श्री अ.प्र.कुडव कृषिपदुम खुला इमाव १०.१०.१९८७ २१.०८.२०१२ ससेवा iu 20 ७.०८.२०१२ ३१.१०.२०४५ 
२६ ६५७-ब श्री शे.स.मगर मवववि खुला खुल ०३.०६.१९७९ ०४.०९.२०१२ ससेवा २० २० ७.०८.२०१२ ३०.०६.२०३७ 
२७ ६५८-अ श्री सो.द.शेलार मवबाविवि खुला विजा (अ) २०.०७.१९८६ ०७.०९.२०१२ ससेवा २४ २० ७.०८.२०१२ ३१.०७.२०४४ 
२८ ६५८-ब श्री मं.शं.जाधव नविवि खुला विजा (अ) ०२.०६.१९७७ ०७.०९.२०१२ ससेवा २५ २० ७.०८.२०१२ ३०.०६.२०३५ 
२९ ६६०-अ श्री नि.श्री.साळुंखे अनापुवग्रासंवि खुला इमाव २३.०६.१९८३ ०५.०९.२०१२ ससेवा ३२ २० ७.०८.२०१२ ३०.०६.२०४१ 
३० ६६५-अ श्री के.स.काळे नियोजन sara इमाव ०७.११.१९८५ ०६.०९.२०१२ ससेवा ६० २० २२.०८.२०१२ ३०.११.२०४३ 
३१ ६६८-अ श्रीमती रो.रा.कुंभार (रो.बा.माने) कौविवउवि खुला खुल ३०.०५.१९८८ ०८.०९.२०१२ ससेवा kw 20 22.02.2092 ३१.०५.२०४६ 
३२ ६७२-अ श्री नि.र.फिरंगे मवववि Wa) भज (बो २७.११.१९८३ २३.०८.२०१२ ससेवा ९० २० २२.०८.२०१२ ३०.११.२०४१ 


1/3 


01.01.2019 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्ती” | नियुक्तीचा | qe | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक” | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 

क्रमांक ।श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 

१.१.१९ प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 

Prov मविप/ 

पदोन्नत 
zz 2 3 ithe. 2 al 4 & |. ७__| ८ ९ | | |. 3 | १२ १३ a aa १५ १६ |. १७ | 
३५ ६८२-अ श्री दा.ना.कोकडे विवि खुला-क्षीणदृष्टी खुल २४.०८.१९८६ २७.०८.२०१२ ससेवा १२९ | २०११ २२.०८.२०१२ ३१.०८.२०४४ 
३६ ६८४-अ श्रीमती  ।मा.र.देशमुख मवववि इमाव इमाव १५.११.१९८७ ०१.०९.२०१२ ससेवा १३६ | २०११ २२.०८.२०१२ ३०.११.२०४५ 
३७ ६८५-अ श्रीमती सु.तावडे गृवि खुला खुल ०३.०३.१९९० ०६.०९.२०१२ ससेवा १४७ | २०११ २२.०८.२०१२ ३१.०३.२०४८ 
३८ ६८५-ब श्री ग.प्र.शंकरवार जलसंपदा अज अज १५.११.१९८९ ०७.०९.२०१२ ससेवा १५२ | २०११ २२.०८.२०१२ ३०.११.२०४७ 
३९ ६८७-अ श्री .बा.इंगळे ग्राविवजसंवि gud इमाव ०९.०९.१९८४ २५.१०.२०१२ ससेवा kw २०११ २५.१०.२०१२ ३०.०९.२०४२ उ.रुजू 
खंड दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०१८ 

४० ६८९ श्री प्र.प्र.सावंत सपवववि खुला खुल ०७.०४.१९७९ २६.०२.२०१३ मविप द २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०४.२०३७ 
४१ ६९० श्री सु.ग.गोळे वैशिवऔद्रवि खुला खुल १६.०५.१९६६ १२.०३.२०१३ मविप & 2092 26.02.2093 39.04.2028 Ye 
४२ ६९१ श्री कि.तु.गावंडे ग्राविवजसंवि खुला इमाव ०६.१२.१९६८ १३.०३.२०१३ मविप | 8 | 2092 २६.०२.२०१३ ३१.१२.२०२६ सूट 
४३ ६९२ श्रीमती  |स.के.घोलप साप्रवि खुला इमाव २८.०५.१९७२ २६.०२.२०१३ मविप ८ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०५.२०३० सूट 
४४ ६९३ श्री य.शं.जगताप उवतंशिवि खुला इमाव ०१.०६.१९६४ ०३.०४.२०१३ मविप km २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०५.२०२२ सूट 
४५ ६९४ श्री अ.सं.शिरसाट जलसंपद खुला खुल ०.०७.१९६९ ०७.०३.२०१३ मविप शिया २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०७.२०२७ सूट 
४६ ६९५ श्री प्र.वा.वानखेडे खुला इमाव ५.१०.१९७० ०४.०३.२०१३ मविप १२ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.१०.२०२८ सूट 
४७ ६९६ [att प्र.ल.घोरपडे साबांवि खुला खुल २२.०७.१९६६ ०१.०३.२०१३ मविप १३ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०७.२०२४ सूट 
Be ६९७ | tract म.म.सोंडे साप्रवि खुला अजा ४.०८.१९७० २६.०२.२०१३ मविप | १७ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०८.२०२८ सूट 
४९ ६९८ श्रीमती  ।सु.प्र.तेरवणकर खुला इमाव १.०७.१९६८ ०१.०३.२०१३ मविप २० | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०७.२०२६ सूट 
Yo ६९९ श्री स.र.दळवी साआवि खुला खुल ३.१२.१९७९ ०२.०३.२०१३ मविप २१ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.१२.२०३७ 
५१ | so | श्री सु.ह.ढेंगळे शाशिवक्रीवि खुला अजा ०.०६.१९७१ २६.०२.२०१३ मविप २३ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०६.२०२९ ae 
42 | soa | श्री अ.सु.देशपांडे आविवि खुला खुल ३.११.१९६९ २६.०२.२०१३ मविप २६ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.११.२०२७ सूट 
43 ७०२ श्री रा.अ.पाबळे नियोजन खुला खुल ०६.०७.१९६६ २६.०२.२०१३ मविप २८ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०७.२०२४ सूट 
५४ ७०३ श्री स.वि.धुमक साआवि खुला खुल ३.१२.१९७१ १३.०३.२०१३ मविप २९ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.१२.२०२९ सूट 
ठ्५ ७०४ श्री सु.ज.जाधव शाशिवक्रीवि अजा अजा २.०४.१९७२ २६.०२.२०१३ मविप ३० २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०४.२०३० सूट 
नि ७०५ श्री सु.म.तायडे साप्रवि अजा अजा २०.१०.१९६५ २६.०२.२०१३ मविप ३२ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.१०.२०२३ We 
yo ७०६ श्री सु.ज्ञा.शिदे मवववि अजा अजा ६.०१.१९६७ २६.०२.२०१३ मविप ३३ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०१.२०२५ सूट 
ष्ट | soe | श्री बा.बैले नियोजन अजा अजा ०३.०३.१९७२ ०१.०३.२०१३ मविप 38 2092 २६.०२.२०१३ ३१.०३.२०३० We 
4B ७०८ श्रीमती स्मि.ज्ञा.पाटमासे उऊवकावि अजा अजा ४.१०.१९७१ २६.०२.२०१३ मविप ३७ २०१२ २६.०२.२०१३ 34.90.2028 सूट 
go ७०९ श्रीमती  ।नि.पां.लोखंडे सान्यावविसवि अजा अजा ५.०५.१९७२ २६.०२.२०१३ मविप ३८ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०५.२०३० सूट 
६१ | 6७१० | ० श्री उ.ज.कावरे जलसंपद अजा अजा ९.०६.१९६७ २६.०२.२०१३ मविप ३९ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३०.०६.२०२५ सूट 
६२ | ७११ | १ श्री म.अ.मोकल वैशिवऔद्रवि अजा अजा ०५.०८.१९७० ०४.०३.२०१३ मविप ४१ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०८.२०२८ सूट 
६३ ७१२ श्री प्र.शा. ARIS गृवि अजा अजा ०१.०६.१९७१ २६.०२.२०१३ मविप प BQ २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०५.२०२९ We 
नि ७१३ श्री श.भु.कांबळे जलसंपद अजा अजा ०१.०६.१९६४ ०५.०३.२०१३ मविप ४४ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.०५.२०२२ सूट 
&4 ७१४ | ait सु.बा.तांबे साप्रवि अजा अजा २५.१२.१९७० २६.०२.२०१३ मविप ४५ | २०१२ २६.०२.२०१३ ३१.१२.२०२८ सूट 
६६ ७१५ श्री उ.मा.केसरकर सान्यावविसवि भज (बो भज (ब) ०८.०२.१९७१ २६.०२.२०१३ मविप ४६ | २०१२ २६.०२.२०१३ २८.०२.२०२९ सूट 
६७ ७१६ श्री वै.म.पाटील (लांडगे) गृवि खुला खुल १६.०५.१९८६ ०२.०५.२०१३ ससेवा २ २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.०५.२०४४ 
६८ | ७१% श्री शा.सु.सोनावणे जलसंपद खुला १७.०६.१९८१ ३०.०४.२०१३ ससेवा ९ ३०.०६.२०३९ 
६९९ ७१८ at दि.ज.बऱ्हाटे सान्यावविसवि खुला १४.०५.१९८५ २१.०५.२०१३ ससेवा १५ | २०१२ ३१.०५.२०४३ 


2/3 


01.01.2019 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता श्री/ सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्ती” | नियुक्तीचा | qe | वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक” | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक ।श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.१९ प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 
Prov मविप/ 
पदोन्नत 
Ez 2 3 aaa ee) 4 & |. ७__| é ९ | | za १२ १३ | कें | १५ १६ |. १७ | 
|e | ७१९ श्री वि.सु.पाटील पर्यावरण खुला खुल २७.०४.१९८६ २२.०५.२०१३ ससेवा २१ २०१२ ३०.०४.२०१३ ३०.०४.२०४४ 
za ७२० श्री हे.कि.मोहन उवतंशिवि खुला खुल २०.०८.१९८७ २२.०५.२०१३ ससेवा २३ | २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.०८.२०४५ 
2 ७२१ fatal |ज.द.देसाई सान्यावविसवि खुला खुल ०६.०५.१९८८ १३.०५.२०१३ ससेवा ३९ | २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.०५.२०४६ 
७३ ७२२ श्री प्र.भा.पोच्छी गृवि इमाव इमाव ०१.०६.१९८१ २०.०५.२०१३ ससेवा ४६ | २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.०५.२०३९ 
8 ७२३ श्री ग.ह.तायडे जलसंपद अजा अजा ०१.१०.१९८२ १७.०५.२०१३ ससेवा yo | २०१२ ३०.०४.२०१३ ३०.०९.२०४० 
७५ ७२४ श्रीमती ।छा.ल.फराकटे जलसंपद खुला खुल २७.०२.१९८१ २०.०५.२०१३ ससेवा ६३ | २०१२ ३०.०४.२०१३ २८.०२.२०३९ 
७६ ७२५ श्रीमती  ।दि.प.परुळेकर (वालावलकर) जलसंपद खुला खुल ३१.०५.१९८६ ३०.०४.२०१३ ससेवा kw 2092 30.08.2093 39.04.2088 
|} ७७ | ७२६ श्रीमती वि.ल.भोईटे ae अजा अजा १५.१२.१९७५ २१.०५.२०१३ ससेवा ८२ २०१२ ३०.०४.२०१३ ३१.१२.२०३३ 
छट ७२७ श्रीमती  ।सी.स.आव्हाड (सी.शि.वाघ) जलसंपद FHS) भज (डो १७.०२.१९८९ ०२.०५.२०१३ ससेवा ८६ | २०१२ ३०.०४.२०१३ २८.०२.२०४७ 
७९ ७२८ श्री प्र.द.भिताडे मराठी भाषा खुला खुल ०५.०४.१९९० ०६.०६.२०१३ ससेवा २६ २०१२ ०६.०६.२०१३ ३०.०४.२०४८ उ.रुजू 
८० ७२९ श्री ज्ञा.आ.आव्हाड अनापुवग्रासंवि खुला भज (ड) २८.११.१९८९ २९.०६.२०१३ ससेवा १३ | २०१२ २९.०६.२०१३ ३०.११.२०४७ उ.रुजू 
८१ ७३० [श्रीमती  ।श्वे.ह.सुर्यवंशी (माईणकर) विवि खुला खुल २४.०९.१९८६ ०१.०८.२०१३ ससेवा ६१ २०१२ ०१.०८.२०१३ ३०.०९.२०४४ उ.रुजू 
७ ज्येष्ठता अनिश्चित BBY BART VY मविप मर्यादित विभागीय परीक्षा 
BS उशीरा उत्तीर्ण त.प.क.अ. ।तदर्थ पदोन्नत कक्ष अधिकारी ससेवा सरळसेवा 
सेनि सेवानिवृत्त स्वेसेनि स्वेच्छा सेवानिवृत्त गु.क्र. गुणवत्ता क्रमांक 
न अ: 
खालील सहायक कक्ष अधिकारी यांनी संबंधित पदावरील ज्येष्ठता गमावली असल्याने त्यांची सेवाज्येष्ठता सध्या निश्चित करता येत नाही. 
अ.क्र ज्येष्ठता श्री / सहायकांची नांवे विभागाचे नांव आयोगाने व्यक्तीचा जन्मतारीख नियमित नियुक्‍्ती/ | नियुक्तीचा | ap वर्ष | ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक ।श्रीमती शिफारस केलेला प्रवर्ग नियुक्‍ती दिनांक/ मार्ग ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
१.१.१९ प्रवर्ग पदोन्नती दिनांक ससेवा/ दिनांक 
Prov. मविप/ 
पदोन्नत 
ia @ श्री गो.पां.चव्हाण २४.१०.२००८ ससेवा १८९ । २००५ @ २९.०२.२०२८ | से.प्र.प. व वि.प. | ज्ये.गमावली 
विहित संधीत 
२ @ श्री र.कृ.मेरगु ११.०१.१९७५ २६.०२.२०१३ मविप ७ ३१.०१.२०३३ | से.प्र.प.विहित | ज्ये.गमावली 
संधीत अनुत्तीर्ण. 
७ ज्येष्ठता अनिश्चित BART VY मर्यादित विभागीय परीक्षा से.प्र.प. स.क.अ. सेवा प्रवेश परीक्षा 
BS उशीरा उत्तीर्ण तदर्थ पदोन्नत कक्ष अधिकारी सरळसेवा वि.प. क.अ. पदोन्नतीकरिता विभागीय परीक्षा 
सेनि सेवानिवृत्त स्वेच्छा सेवानिवृत्त गुणवत्ता क्रमांक 


3/3 


